Reg.No.NPCITY / 236/ 2018-20 . 


MAN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ , अंक २४ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ४२ [पृष्ठे १७ , किंमत : रुपये ११.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०६ . 


विभागीय आयुक्त , यांजकडून 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीचे संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी अधिसूचना 


क्रमांक मशा -७( ३)-सीआर- ६-२०१६ 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन पाडा / पाड्यांचा समुह वस्ती / वस्त्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 


. 


आणि ज्याअर्थी, गेवर्धा ग्रामपंचायतीतील कुरंडीटोला गावामध्ये वस्त्यांचा समूह यांनी ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२-०८-२०१५ रोजी गाव जाहिर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, कुरखेडा, जि . गडचिरोली यांनी यासंदर्भात दिनांक ८-८-२०१६ रोजी गेवर्धा ग्रामपंचायतीत येणा - या 
गावामध्ये वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिका - यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांनी चौकशी अंती संबंधित कुरंडीटोला वस्ती / टोला/ वस्त्यांचा समुह पेसा नियम ४ अन्वये गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी आता , मी , डॉ . संजीव कुमार , विभागीय आयुक्त , नागपूर विभाग, नागपूर पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन कुरंडीटोला येथे वस्त्यांचा समुहास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


ना .- एक - अ -१ ( १६२८ ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ४२ 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची - पाच 
समूह नंबर / कम्पार्टमेन्ट नंबर 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


१ 


मोठ्या झाडाचे 
जंगल 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


३५८ ८४ 


चराई, इमारती , जळाऊ 
लाकूड , इ . करीता राखून 
ठेवलेले . 


३०२/१ 
४३५/१ 


उत्तर 


२ 


झुडपी जंगल 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


३८८ , ४२२ 


१७७ 


उत्तर 


३ 


शेत जमिनीचे क्षेत्र पूर्व 


दक्षिण 


४२७ , ४२८ , ४२ ९ , ४३० , ४३१ , ४३२ , ४३३/१ , 
४३३/२ , ४३३/३ , ४३४/१ , ४३४/२ , ४३५/२ , ४३५/३ , 
५७० , ५७१ , ५७२ , ५७३ , ५७४/१ , ५७४/२ , ५७५ , 
५७६/१ , ५७६/२ , ५७६/३ , ५७७ , ५७८ , ५७ ९ , ५८० , 
५८१ , ५८२ 
४२४ , ४२५ , ४२६ , ३ ९ ० / १ , ३ ९ ० / २ , ३ ९ १ , ३ ९ २ / १ , 
३ ९ २ / २ , ३ ९ २ / ३ , ३ ९ ३ / १ , ३ ९ ३ / २ , ३ ९ ३ / ३ , ३ ९ ३ / ४ , 
३ ९ ६ , ३ ९ ७ , ३ ९ ८ , ३ ९९ , ४००/१ , ४००/२ , ४०१ , ४०२ , 
४०४ , ४०५ , ४०६ , ४०७ , ४०८ , ४० ९ , ४१० , ४११ , ४१२ , 
४१३ , ४१५ , ४१६ , ४१७ , ४१८ , ४१ ९ , ४२०/१ , 
४२०/२ , ४२०/३ , ४२०/४ , ४२०/५ , ४२१ , ४२३ , ५८३/१ , 
५८३/२ , ५८३/३ , ५८४ , ५८५ , ५८६ , ५८७ , ५८८/१ , 
५८८/२ , ५८ ९ / १ , ५८ ९ / २ , ५ ९ ० , ५ ९ १ , ५ ९ २ , ५ ९ ३ , 
५ ९ ४ , ५ ९ ५ / १ , ५ ९ ५ / २ 
३०२/२ , ३०२/३ , ३०२/४ , ३०२/५ , ३०२/६ , ३०२/७ , 
३०२/८ , ३०२ / ९ , ३०२/१० , ३०३ , ३०४ , ३०५/१ , 
३०५/२ 


१०५ ७६ 


पश्चिम 


उत्तर 


४ 


तलाव क्षेत्र 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


३८ ९ 


९ १५ 


उत्तर 


का . का . 


क्षेत्र 


पूर्व 
दक्षिण 


३ ९ ४,३ ९ ५ 


४०४ 


६ 


कुरण क्षेत्र 


पूर्व 
दक्षिण 


४१४ 


११० 


एकूण सर्व्हे क्रमांक - १११ 


४८० ६३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ४२ 


३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . संजीव कुमार , 
विभागीय आयुक्त , 


नागपूर : 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०२० . 


नागपूर विभाग, नागपूर . 


भाग १ -अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०७ . 

विभागीय आयुक्त , यांजकडून 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीचे संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी अधिसूचना 


क्रमांक मशा-७( ३)-सीआर - ६-२०१६ 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन पाडा / पाड्यांचा समुह वस्ती /वस्त्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, चिनेगाव ग्रामपंचायतीतील चिनेगावटोला (मानेगाव ) गावामध्ये वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ च्या प्रमाणे दिनांक ५-११-२०१५ रोजी गाव जाहिर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, कुरखेडा, जि . गडचिरोली यांनी यासंदर्भात दिनांक १२-८-२०१६ रोजी चिनेगाव ग्रामपंचायतीत येणा - या 
गावामध्ये वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिका -यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , गडचिरोली यांनी चौकशी अंती संबंधित चिनेगावटोला ( मानेगाव) वस्ती /टोला / वस्त्यांचा समुह पेसा नियम ४ 
अन्वये गाव घोषित करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी आता , मी , डॉ . संजीव कुमार , विभागीय आयुक्त , नागपूर विभाग , नागपूर पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन चिनेगावटोला ( मानेगाव) येथे वस्त्यांचा समुहास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची - पाच 
समूह नंबर / कम्पार्टमेन्ट नंबर 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


क्षेत्र 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


हे . आर 


१ 


मोठ्या झाडाचे 
जंगल 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


चराई, इमारती, जळाऊ 
लाकूड, इ . करीता राखून 


१०७ ०४ 


८५ , ८६ , ९ ० / १ 
११३ , ११५ 
५१/१ , ६२ 
६१ , ८४/१ 


ठेवलेले . 


उत्तर 


२ 


झुडपी जंगल 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


१२४ 


४२६ 


६३ , ६ ९ , ७२ , १३१ , १५० , १५३ , १५५/१ , १५६ 


उत्तर 


७४ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - पाच चालू 

( ३ ) 


( 
9 
) 


( २ ) 


( ५ ) 


( ४ ) 
हे . आर 


३ 


शेत जमिनीचे क्षेत्र पूर्व 

दक्षिण 


पश्चिम 


८२ १२ 


८७ , ८८ , ८ ९ , ९ ० / २ 
९ १ , ९ २ , ९ ३ , ९ ४ / १ , ९ ४ / २,११४ , ११६ , ११७ , ११८ , 
११ ९ , १२० , १२१ , १२२ , १२३ , १२५ , १२६ , १२७ 
५१/२ , ५२/१ , ५२/२ , ६४ , ६५ , ६६ , ६७/१ , ६७/२ , 
६७/३ , ६८ , ७० , ७१ , ९ ५ , ९ ७ , ९ ८ , ९९ , १००/१ , 
१००/२ , १०१ , १०२ , १०३/१ , १०४ , १०५ , १०६ , १०७ , 
१०८ , १० ९ , ११० , १११ , ११२ , १२८ , १२ ९ , १३० , १३२ , 
१३३ , १३४ , १३५ , १३६ , १३७ , १३८ , १३ ९ , १४० / अ , 
१४० /ब , १४१ , १४२ , १४३ , १४४ , १४५ , १४६ , १४७/१ , 
१४८ , १४ ९ , १५१/१ , १५२ , १५४/१ 
५ ९ / १ , ५ ९ / २ , ५ ९ / ३ , ६०/१ , ६०/२ , ६०/३ , ७५ , ७६ , 
७७ , ७८ , ७ ९ , ८० , ८१ , ८२ , ८३ , ९ ६ 


उत्तर 


४ 


तलाव / बोडी 


पूर्व 
दक्षिण 


१४२ 


पश्चिम 


४७ 


उत्तर 


७३ 


५ 


रस्ता 


२२७ 


६ 


आबादी 


२५१ 


७ 


पाट 


०४२ 


८C 


नदी/ नाले 


२ ९९ 


एकूण सर्व्हे क्रमांक - ११३ 


२०३०३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डॉ . संजीव कुमार , 
विभागीय आयुक्त , 


नागपूर : 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०२० . 


नागपूर विभाग , नागपूर . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०८ . 

विभागीय आयुक्त , यांजकडून 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीचे संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी अधिसूचना 


क्रमांक मशा-७( ३ )-सीआर- ६-२०१६. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन पाडा / पाड्यांचा समूह वस्ती/ वस्त्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ४२ 


आणि ज्याअर्थी, सोनेरांगी ग्रामपंचायतीतील सोनेरांगीटोला ( सोनापूर ) गावामध्ये वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ च्या प्रमाणे दिनांक १४-०८-२०१५ रोजी गाव जाहिर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, कुरखेडा, जि . गडचिरोली यांनी यासंदर्भात दिनांक १२-८-२०१६ रोजी सोनेरांगी ग्रामपंचायतीत येणा - या 
गावामध्ये वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिका - यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांनी चौकशीअंती संबंधित सोनेरांगीटोला ( सोनापूर) वस्ती / टोला / वस्त्यांचा समुह पेसा नियम ४ 
अन्वये गाव घोषित करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

त्याअर्थी आता, मी , डॉ . संजीव कुमार , विभागीय आयुक्त , नागपूर विभाग , नागपूर पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन सोनेरांगीटोला ( सोनापूर ) येथे वस्त्यांच्या समुहास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 
सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 

अनुसूची - पाच 
हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेन्ट नंबर 

क्षेत्र 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 


अ.क्र . 


हे . आर 


१ 


६० 


मोठ्या झाडाचे 
जंगल 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


७२ 


३२ ७५ 


चराई, इमारती -जळाऊ 
लाकूड , इ . करीता राखून 
ठेवलेले. 


उत्तर 


२ 


झुडपी जंगल 


६२ 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


०३१ 


६८ 


उत्तर 


३ 


शेत जमिनीचे क्षेत्र पूर्व 


४६,४७ , ४ ९ , ५० , ५१ , ५२ , ५३ , ५४ , ५५ , ५६ , ५७ , 
५८ , ५ ९ , ६१/१ , ६१/२ , ६३ 


६४ 


४६ ५० 


दक्षिण 
पश्चिम 


७० , ७१ 


उत्तर 


३५ , ३६ , ३७ , ३८ , ३ ९ , ४०,४१,४२,४३,४४,४५ , 


४८ 


४ 


तलाव / बोडी 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


१ ९ १ 


६ ९ 


उत्तर 


५ 


नाला 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


०८ ९ 


उत्तर 


६ 


ढोर फोडी 


दक्षिण 


६६ 


००८ 


दक्षिण 


६७ 


०२० 


७ आखर 
ना . - एक - अ -२ ( १६२८ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - पाच चालू 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 
हे . आर 


८C 


मरघट 


दक्षिण 


६५ 


० १२ 


९ 


रस्ता 


०३५ 


१० 


आबादी 


० ५ ९ 


एकूण सर्व्हे क्रमांक - ३ ९ 


८३७० 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . संजीव कुमार , 
विभागीय आयुक्त , 


नागपूर : 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०२० . 


नागपूर विभाग, 


नागपूर. 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १० ९ . 

विभागीय आयुक्त , यांजकडून 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीचे संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी अधिसूचना 


क्रमांक मशा -७ ( ३) -सीआर- ६-२०१६ - 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन पाडा /पाड्यांचा समूह वस्ती / वस्त्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, अंगारा ग्रामपंचायतीतील कुमरेटोला गावामध्ये वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर 
विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ च्या प्रमाणे दिनांक १४-०८-२०१५ रोजी गाव जाहिर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , कुरखेडा, जि . गडचिरोली यांनी यासंदर्भात दिनांक २३-८-२०१६ रोजी अंगारा ग्रामपंचायतीत येणा - या 
गावामध्ये वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिका -यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांनी चौकशीअंती संबंधित कुमरेटोला वस्ती / टोला / वस्त्यांचा समुह पेसा नियम ४ अन्वये गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे 
त्याअर्थी आता , मी , 

मी , डॉ . संजीव कुमार , विभागीय आयुक्त , नागपूर विभाग, नागपूर पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन कुमरेटोला येथे वस्त्यांच्या समुहास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 
सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 

अनुसूची - पाच 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेन्ट नंबर 

इतर खुणा 

( आवश्यक असल्यास ) 
( १ ) ( २ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 


हे . आर 


१ 


मोठ्या झाडाचे 
जंगल 


पूर्व 


२३३ , २३४ , २३५ , २३६ , २३७ , २३८ , २३ ९ , २४३ 
२४४ , २४५ , २४६ , २४७ , २४८ , २४ ९ , २५४ 


१३ ०४ 


लाकूड, इ . करीता 


चराई, इमारती -जळाऊ 

. राखून 
ठेवलेले . 


दक्षिण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - पाच - चालू 

( ३ ) 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ४ ) 


( 
५ 
) 


हे . आर 


पश्चिम 


उत्तर 


२ 


झुडपी जंगल 


३०८,३१० 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


३०० , ३०१ , ३०७ , ३१५ 


८ १४ 


१५७ , १५८ , २५७ , २५८ , २ ९ ३ 


उत्तर 


२३२ , २४१ , २४२ , २५३ 


३ 


शेत जमिनीचे क्षेत्र पूर्व 


२६३ , २६४,२६५ , २६६,२६७ , २६८ , २६ ९ , 


२७० , ३० ९ 


दक्षिण 


६४ १ ९ 


२ ९ ५ , २ ९ ६ , ३०२ , ३०३ , ३०४ , ३०५ , ३०६ , ३११ , ३१२ , 
३१३ , ३१४ , ३१६ , ३१७ , ३१८ , ३१ ९ , ३२० , ३२१ , ३२२ , 
३२३ , ३२४ , ३२५ , ३२६ , ३२७ , ३२८ , ३२ ९ 
१५६ , २५ ९ , २६० , २७१ , २७२ , २७३ , २७४ , २७५ , 
२७६ , २ ९ ७ , २ ९ ८ , २ ९९ , 


पश्चिम 


उत्तर 


२४० , २५० , २५१ , २५२ , २५५ , २६१ , २६२ 


४ 


तलाव / बोडी 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


५७६ 


२ ९ ४ 


उत्तर 


२५६ 


आबादी 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


० ५ ९ 


उत्तर 


- 


६ 


नदी /नाले 


१५ ४७ 


७ 


रस्ता 


४०० 


एकूण सर्व्हे क्रमांक - ८५ 


१११ १ ९ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . संजीव कुमार , 
विभागीय आयुक्त , 


नागपूर : 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०२० . 


नागपूर विभाग , नागपूर . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ११० . 

विभागीय आयुक्त , यांजकडून 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीचे संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी अधिसूचना 
क्रमांक मशा-७( ३) -सीआर -६-२०१६ 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन पाडा /पाड्यांचा समुह वस्ती / वस्त्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, अंगारा ग्रामपंचायतीतील आंबेटोला गावामध्ये वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर 
विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ च्या प्रमाणे दिनांक १४-०८-२०१५ रोजी गाव जाहिर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, कुरखेडा, जि . गडचिरोली यांनी यासंदर्भात दिनांक २३-८-२०१६ रोजी अंगारा ग्रामपंचायतीत येणा - या 
गावामध्ये वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिका -यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांनी चौकशी अंती संबंधित कुमरेटोला वस्ती/ टोला / वस्त्यांचा समूह पेसा नियम ४ अन्वये गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे 


आणि , त्याअर्थी आता, मी , डॉ . संजीव कुमार , विभागीय आयुक्त , नागपूर विभाग , नागपूर पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन आंबेटोला येथे वस्त्यांचा समुहास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची - पाच 
समूह नंबर / कम्पार्टमेन्ट नंबर 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


क्षेत्र 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


१ 


मोठ्या झाडाचे 
जंगल 


पूर्व 


१७६. १८८ , १ ९ ४ , १ ९ ५ , १ ९ ६ . १ ९ ७ , १ ९ ८ , 
२०० , २०१ , २०६ , २०७ , २०८ , २० ९ , २१० , 
२१२ , २३० 


३६ ९ ६ 


चराई, इमारती, जळाऊ 
लाकूड, इ . करीता राखून 
ठेवलेले. 


७० 


दक्षिण 
पश्चिम 


७५ , ८० , ८१ , १०७ 


उत्तर 


१८० , १८२ , १८३ , १८४ , १८५ , १२ ९ , १३० 


२ 


झुडपी जंगल 


पूर्व 


१६८ , १६ ९ , १७० , १७२ , १७५ , १८७ , १ ९ ० , 
१ ९ १ , १ ९ ३ , १ ९९ , २०३ , २११ , २१३ , २१४ , 
२२३ 


७१ , १०३ , १०४ 


७४७ 


दक्षिण 
पश्चिम 


७४ , ७६ , ७७ , १०५ 


उत्तर 


१८१ 


३ 


शेत जमिनीचे क्षेत्र पूर्व 


१३२ , १३३ , १६५ , १६६ , १६७ , १७१ , १७३ , 
१७४ , १८ ९ , १ ९ २ , २०२ , २०४ , २०५ , २१५ , 
२१६ , २१७ , २१८ , २१ ९ , २२० , २२१ , २२२ , 
२२४ , २२५ , २२७ , २२८ , २२ ९ , २३१ 


४ ९ २२ 


दक्षिण 


६ ९ , ७२ , ७३ , ८३ , ९९ , १०० , १०१ , १०२ , 
१३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ४२ 


( 
१ 
) 


अनुसूची - पाच - चालू 

( ३ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( 
५ 
) 


हे . आर 


पश्चिम 


७८ , ७ ९ , ८२ , १०६ , १०८ , १० ९ , ११० , १११ , ११२ , 
११३ , ११४ , ११५ , ११६ , ११७ , ११८ , ११ ९ , १२० , 
१२१ , १२२ , १२३ , १२४ , १२६ , १२७ , १२८ , १३१ 


उत्तर 


१२५ 


४ 


ढोर फोटी 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


०२० 


उत्तर 


१७८ 


५ 


मरगट 


२२६ 


१४६ 


पूर्व 
पूर्व 


६ 


तलाव / बोडी 


१८६ 


०३५ 


७ 


आखर 


उत्तर 


१७७ 


० १० 


८C 


उत्तर 


१७ ९ 


००४ 


खातकुडा 
नदी /नाले 


९ 


२०० 


१० 


रस्ता 


१०८ 


११ 


आबादी 


१२० 


एकूण सर्व्हे क्रमांक - ११८ 


१०००८ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डॉ . संजीव कुमार , 
विभागीय आयुक्त , 


नागपूर : 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०२० . 


नागपूर विभाग , नागपूर . 


भाग १ -अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १११ . 

विभागीय आयुक्त , यांजकडून 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीचे संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी अधिसूचना 


क्रमांक मशा -७ ( ३)-सीआर- ६-२०१६ 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन पाडा / पाड्यांचा समूह वस्ती / वस्त्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, पुराडा ग्रामपंचायतीतील कुंभिटोला गावामध्ये वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर 
विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ च्या प्रमाणे दिनांक ३१-०८-२०१५ रोजी गाव जाहिर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


ना .- एक - अ -३ ( १६२८ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ४२ 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, कुरखेडा, जि . गडचिरोली यांनी यासंदर्भात दिनांक ३१-८-२०१६ रोजी 

पुराडा 

ग्रामपंचायतीत येणा - या 
गावामध्ये वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिका - यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांनी चौकशी अंती संबंधित कुंभिटोला वस्ती / टोला / वस्त्यांचा समुह पेसा नियम ४ अन्वये गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे 


आणि त्याअर्थी आता, मी , डॉ . संजीव कुमार, विभागीय आयुक्त , नागपूर विभाग, नागपूर पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन कुंभिटोला येथे वस्त्यांचा समुहास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची - पाच 
समूह नंबर / कम्पार्टमेन्ट नंबर 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


क्षेत्र 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


२०१/१ , २०७ 


मोठ्या झाडाचे 
जंगल 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


१६३ ८१ 


चराई , इमारती, जळाऊ 
लाकूड , इ . करीता राखून 
ठेवलेले 


१३७ , १३८/१ , १७२/१ 
१ ९ २ 


उत्तर 


२ 


झुडपी जंगल 


पूर्व 
दक्षिण 


२१३ , २१४/१ , २१६/१ 


२१ ९९ 


पश्चिम 


१३६ , १६३ , १६७ 


उत्तर 


१८१ , २०६ 


३ 


२०१/२ , २०१/३ , २०१/४ , २०१/५ , २०८ 


शेत जमिनीचे क्षेत्र पूर्व 

दक्षिण 


२१४/२ , २१५ , २१६/२ , २१६ / ३ अ , २१६ / ३ ब , २१६/४ , 
२१६/५ , २१७ , २१८ 


पश्चिम 


१३८/२ , १३८/३ , १३ ९ , १४० , १४१ , १४२ , १४३ , १६४ , 
१६५ , १६६ , १६८ , १६ ९ , १७० , १७१ , १७२/२ , १७२/३ , 
१७३ , १७४ , १७५ , १ ९९ , २०० 


५७ ७८ 


उत्तर 


१७६ , १७७ , १७८ , १७ ९ , १८० , १८२ , १८३ , १८४ , 
१८५ , १८६ , १८७ , १८८ , १८ ९ , १ ९ ० , १ ९ १ , १ ९ ३ , 
१ ९ ४ , १ ९ ५ / १ , १ ९ ५ / २ , १ ९ ५ / ३ , १ ९ ५ / ४ , १ ९ ६ , १ ९ ७ , 
१ ९ ८ , २०२ , २०३ , २०४ , २०५ 


४ 


आबादी 


पूर्व 
दक्षिण 


२०० 


पश्चिम 


उत्तर 


रस्ते 


पूर्व 
दक्षिण 


४०६ 


पश्चिम 


उत्तर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ४२ 


११ 


अनुसूची - पाच - चालू 

( ३ ) 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ४ ) 


( 
५ 
) 


हे . आर 


६ 


नदी /नाले 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


१६०८ 


उत्तर 


एकूण सर्व्हे क्रमांक - ७७ 


२६५ ७२ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . संजीव कुमार , 
विभागीय आयुक्त , 


नागपूर : 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०२० . 


नागपूर विभाग, नागपूर. 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ११२ . 


विभागीय आयुक्त , यांजकडून 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीचे संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी अधिसुचना 


क्रमांक मशा -७( ३ )-सीआर- ६-२०१६ - 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन पाडा / पाड्यांचा समुह वस्ती / वस्त्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ठ करण्यात येते 


आणि ज्याअर्थी, मसेली ग्रामपंचायतीतील आगरी गावामध्ये वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर 
विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ च्या प्रमाणे दिनांक २०-०८-२०१५ रोजी गाव जाहिर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, कुरखेडा, जि . गडचिरोली यांनी यासंदर्भात दिनांक ०३-०७-२०१७ रोजी मसेली ग्रामपंचायतीत येणा - या 
गावामध्ये वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिका - यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांनी चौकशी अंती संबंधित आगरी वस्ती / टोला / वस्त्यांचा समुह पेसा नियम ४ अन्वये गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे 


आणि त्याअर्थी आता , मी , डॉ . संजीव कुमार , विभागीय आयुक्त , नागपूर विभाग , नागपूर पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन कुंभिटोला येथे वस्त्यांचा समुहास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ४२ 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची - पाच 
समूह नंबर / कम्पार्टमेन्ट नंबर 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


क्षेत्र 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 
हे . आर 


१ 


१० ९ 


मोठ्या झाडाचे 
जंगल 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


५८७ २६ 


१२६ , १४१ , १२१ , ११४ , ११६ , १४७ , १५० , १४८ , १४ ९ 
१५६ , १३६ , १३ ९ 


चराई, इमारती, जळाऊ 
लाकूड, इ . करीता राखून 
ठेवलेले 


उत्तर 


१३० 


२ 


झुडपी जंगल 


११२ 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


० ३२ 


१३५ , १३७ 


उत्तर 


३ 


शेत जमिनीचे क्षेत्र पूर्व 

दक्षिण 


१२७ , १२८/१ , १२८/२ , १२८/३ , १२ ९ / १ 


१२० , १२२/१ , १२२/२ , १२२/३ , १२२/४ , १२३/१ , 
१२३/२ , १२३/३ , १२४ , १२५ , १३८ , १४० , १४२ , १४३ , 
१४४ , १४५ , १४६ , १५१ , १५२ , १५३ , १५४ , १५५ , 
११३/१ , ११३ / २ अ , ११३ / २ ब , ११३ / २ क , ११३/३ , 
११३/४ , ११५ , ११७ , ११८ , ११ ९ 
१५७ , १३१ , १३२ , १३३ , १३४ 


९ ८५६ 


पश्चिम 


उत्तर 


१६१/१ , १६१/२ , १२ ९ / २ 


४ 


काबिल कास्त 


११० , १११ 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


१०८ 


उत्तर 


आबादी 


पूर्व 
दक्षिण 


१ ९ ५ 


पश्चिम 


उत्तर 


एकूण सर्व्हे क्रमांक - ६४ 


६८ ९ ९ ७ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . संजीव कुमार , 
विभागीय आयुक्त , 


नागपूर : 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०२० . 


नागपूर विभाग, नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ४२ 


१३ 


भाग १ -अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ११३ . 

विभागीय आयुक्त , यांजकडून 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीचे संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी अधिसुचना 


क्रमांक मशा-७ ( ३)-सीआर- ६-२०१६– 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन पाडा / पाड्यांचा समुह वस्ती / वस्त्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ठ करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, आस्वलहुडकी ग्रामपंचायतीतील बोडेनाटोला गावामध्ये वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ च्या प्रमाणे दिनांक १ ९ - ०८-२०१५ रोजी गाव जाहिर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, कुरखेडा, जि . गडचिरोली यांनी यासंदर्भात दिनांक ०७-०७-२०१७ रोजी आस्वलहुडकी ग्रामपंचायतीत 
येणा - या गावामध्ये वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिका - यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांनी चौकशी अंती संबंधित बोडेनाटोला वस्ती / टोला / वस्त्यांचा समुह पेसा नियम ४ अन्वये गाव 
घोषित करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी आता , मी , डॉ . संजीव कुमार, विभागीय आयुक्त , नागपूर विभाग , नागपूर पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन बोडेनाटोला येथे वस्त्यांचा समुहास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची - पाच 
समूह नंबर / कम्पार्टमेन्ट नंबर 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


१ 


मोठ्या झाडाचे 


१३५ , १५० , १३७ , १४७ , १४५ , १४२ 


जंगल 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


१६७ 


१५५ ७८ 


चराई, इमारती, जळाऊ 
लाकूड , इ . करीता राखून 
ठेवलेले 


१० , ९ , १,१७५ , १६८ 


उत्तर 


१७२ 


२ 


झुडपी जंगल 


१४० , १४३ , १४६ , १५२/१ , १६४ 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


१० ६७ 


२,६,७ 


उत्तर 


3 


शेत जमिनीचे क्षेत्र पूर्व 


१६५/१ , १६५/२ , १६३ , १५७ , १५६ , १५५ , १६६ , 
१५४ , १५३ , १५१ , १५२/२ , १३८ , १४८ , १४ ९ , १३ ९ , 
१४१ , १४४ 


४४ ८५ 


दक्षिण 


१७१ , १७० , १६ ९ 


पश्चिम 


१७४ , १७६ , ३ , ४ , ५ , ८ , ११ , १२ 


उत्तर 


१७३ 


ना .- एक - अ -४ ( १६२८ ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - पाच चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


४ 


आबादी 


१८४ 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


० ८८ 


१८५ 


उत्तर 


एकूण सर्व्हे क्रमांक - ५२ 


२१२ १८ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नागपूर : 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०२० . 


डॉ . संजीव कुमार , 
विभागीय आयुक्त , 

विभाग , नागपूर . 


नागपूर विभाग, 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ११४ . 


विभागीय आयुक्त , यांजकडून 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीचे संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी अधिसूचना 


क्रमांक मशा-७ ( ३ )-सीआर - ६-२०१६– 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन पाडा / पाड्यांचा समुह वस्ती/ वस्त्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, आस्वलहुडकी ग्रामपंचायतीतील दोडकेटोला गावामध्ये वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ च्या प्रमाणे दिनांक १ ९ - ०८-२०१५ रोजी गाव जाहिर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला 


आहे : 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, कुरखेडा, जि . गडचिरोली यांनी यासंदर्भात दिनांक ०७-०७-२०१७ रोजी आस्वलहुडकी ग्रामपंचायतीत 
येणा - या गावामध्ये वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिका - यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांनी चौकशी अंती संबंधित दोडकेटोला वस्ती / टोला/ वस्त्यांचा समुह पेसा नियम ४ अन्वये गाव 
घोषित करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ४२ 


१५ 


आणि त्याअर्थी आता , मी , डॉ . संजीव कुमार, विभागीय आयुक्त , नागपूर विभाग , नागपूर पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन दोडकेटोला येथे वस्त्यांचा समुहास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची - पाच 
समूह नंबर/ कम्पार्टमेन्ट नंबर 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


क्षेत्र 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


१ 


मोठ्या झाडाचे 


७७ , ७ ९ , ८० , ८२ , ८३ 


जंगल 


पूर्व 
दक्षिण 
पश्चिम 


७४ , ८८ , ९ ५ 


४३ १ ९ 


चराई, इमारती, जळाऊ 
लाकूड, इ . करीता राखून 
ठेवलेले 


५१ , ५२,६८ 


उत्तर 


६५ , ६७ 


२ 


झुडपी जंगल 


पूर्व 
दक्षिण 


४६ , ४ ९ , ८ ९ , १०० , १०४ 


१०३६ 


चराई इत्यादी करीता 
राखून ठेवले आहे. 


पश्चिम 


५३ , ५४ , ५५ , ५६ , ५७ , ७० 


उत्तर 


६१ 


३ 


७१ , ७६ , ७८ / १,७८ / २ , ८१ , ८४ , ८५ , ८६ 


शेत जमिनीचे क्षेत्र पूर्व 

दक्षिण 


४४ , ४५ , ४७ , ४८ , ५० , ७३ , ७५ , ८७ , ९ ० , ९ १ / १ , 
९ १ / २ , ९ १ / ३ . ९ २ , ९३.९ ४ , ९ ६ , ९ ७ , ९ ८ , ९९ , 
१०१ , १०२/१ , १०२/२ , १०३ , १०५ , १०६ 
६ ९ / १ , ६ ९ / २ , ६ ९ / ३ 


५ ९ ९ २ 


पश्चिम 


उत्तर 


५८ , ५ ९ , ६० , ६२ , ६३,६४,६६ 


४ 


आबादी 


दक्षिण 


७२ 


० १२ 


एकूण सर्व्हे क्रमांक - ६८ 


११३५ ९ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . संजीव कुमार , 
विभागीय आयुक्त , 


नागपूर : 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०२० . 


नागपूर विभाग , नागपूर . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ११५ . 


विभागीय आयुक्त , यांजकडून 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीचे संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी अधिसूचना 


क्रमांक मशा-७ ( ३ )-सीआर- ६-२०१६– 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन पाडा / पाड्यांचा समुह वस्ती/ वस्त्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ठ करण्यात येते ; 

; 


आणि ज्याअर्थी, कोहका ग्रामपंचायतीतील कोडोपीटोला गावामध्ये वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ च्या प्रमाणे दिनांक २०-०८-२०१५ रोजी गाव जाहिर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला 
आहे : 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, कुरखेडा, जि . गडचिरोली यांनी यासंदर्भात दिनांक १५-०७-२०१७ रोजी कोहका ग्रामपंचायतीत येणा - या 
गावामध्ये वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिका -यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांनी चौकशी अंती संबंधित कोडोपीटोला वस्ती / टोला / वस्त्यांचा समुह पेसा नियम ४ अन्वये गाव 
घोषित करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी आता, मी , डॉ . संजीव कुमार, विभागीय आयुक्त , नागपूर विभाग, नागपूर पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन कोडोपीटोला येथे वस्त्यांचा समुहास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे 


. 


अनुसूची - पाच 
समूह नंबर / कम्पार्टमेन्ट नंबर 


अ.क्र . 


हद्दीचे तपशील 


क्षेत्र 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 
हे . आर 


१ 


मोठ्या झाडाचे 


१०१ , १०७ 


पूर्व 
दक्षिण 


जंगल 


७२ , ७३ , ७४ , ७६ , ८० 


४० ५६ 


चराई, इमारती, जळाऊ 
लाकूड , इ . करीता राखून 
ठेवलेले 


पश्चिम 


७७ , ९ १ 


उत्तर 


८५ , ८७ , १० ९ 


२ 


झुडपी जंगल 


१०२ , १०४ , १०५ 


पूर्व 
दक्षिण 


७ ९ 


४ ९ ६ 


पश्चिम 


७८ , ९ ५ 


उत्तर 


८६ , ९९ 


३ 


शेत जमिनीचे क्षेत्र पूर्व 


१०३ , १०६ , ११२ , ११३ , ११४ , ११५ , ११६ , ११७ , 
११८/१ , ११८/२ , १२७ , १२ ९ , १३० , १३१ , १३३ , 
१३६ , १३७ 


दक्षिण 


७५ , १११ 


५३ २२ 


पश्चिम 


८१ , ८२ , ८३ , ९ २ , ९ ४ , ९ ६ , ९ ७ 


उत्तर 


८४ , ८८ , ८ ९ , ९ ८ , १०० , १०८ , ११० , १३४ , १३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर १५-२१ , २०२० / आश्विन २३-२९ , शके १ ९ ४२ 


१७ 


अनुसूची - पाच - चालू 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( 
५ 
) 


हे . आर 


४ 


पाण्याखाली क्षेत्र 


पश्चिम 


९ ० , ९ ३ 


००४ 


एकूण सर्व्हे क्रमांक - ५७ 


९ ८ ७८ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . संजीव कुमार, 
विभागीय आयुक्त , 


नागपूर : 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०२० . 


नागपूर विभाग , नागपूर . 


ना .- एक - अ -५ ( १६२८ ) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES , NAGPUR- 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


